नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड 
यांचे कार्यक्षेत्रातील अवर्गीकृत रस्ते वर्गीकृत 
करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
हस्तांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- रवियो-२०२१/प्र.क्र.७२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०२१. 
पहावे :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रस्ते हस्तांतर/२८६७, दि.०९/०६/२०२१. 
२) आयुक्त, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका यांचे पत्र दि.०६/०७/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांचे अखत्यारितील अवर्गीकृत रस्ते 
वर्गीकृत करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करणेबाबतचा प्रस्ताव मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी सादर केलेला आहे. नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड हद्दीत असलेले बरेच रस्ते सा. बां. विभागाचे मालकीचे 
नांदेड शहरातून जात असलेले रस्त्यांना लिंक होत असल्यामुळे नांदेड शहरातील रस्त्यांची 
देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महानगरपालिकेकडील अवर्गीकृत रस्ते वर्गीकृत करून 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव तसेच 


आयुक्त, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका यांचे पत्र विचारात घेता, नांदेड-वाघाळा शहर 


महानगरपालिकेकडीळ खालील नमूद केलेले अवर्गीकृत रस्ते वर्गीकृत करून सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत. 


रवियो २००१ -२०२१ । अवर्गीकृत करावयाच्या एकूण लांबी शेरा 
नूसार रस्त्यांचेनाव रस्त्याची लांबी व साखळी कि. मी. 

क्रमांक 
१.नांदेड १. पश्चिम वळण रस्त्यावरील ।६.००० कि.मी. रा. मा. २४७चा लिक 
शहराबाहेरील गोदावरी नदीवरील पूल ते रस्ता क्र. ३ 
वर्तुळाकार रस्ता । नदीकाठाने (वाजेगाव 
लातूर रोड, पूर्णा | बंधाऱ्यापर्यंत पोचमार्ग) 
रोड, मालेगाव WS, ।२. देगलूर रोड (पाकीजा | 2.200 कि.मी. 
हिंगोली रोड, नांदेड | hart हॉल ) ते इदगाह ते 
शहर पश्चिम वळण | एसटीपी पाठीमागून ते बोंडार 
रस्ता रामा-२४७ हवेली ते पूर्व वळण रस्ता 

(शिव रस्त्याने) 

एकूण ८.२०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७२/नियोजन-२ 


२. वापी पेठ नाशिक ।१. रेल्वे स्टेशन-शिवाजी ।०.५५० कि.मी. प्र. रा. मा. ०२ चा 
निफाड येवला-वैजापूर | पुतळा-मुथा चौक पर्यंत लिक रस्ता क्र. १ 
औरंगाबाद-जालना |२. मुथा चौक-महावीर | 3.040 कि.मी. समावेशन 
मंठा जितूर-ओढा | चौक-गुरुव्दारा चौक (देना 
वसमत “अर्धापूर बँक चौक) जुना मोंढा-बर्की 
फाटा-नांदेड धनेगांव | चौक पैलवान टी हाऊस 
(म) (प्ररामा-२) देगळूर नाका 
एकूण ३.६०० कि.मी. 
३. शिवाजी पुतळा ते फॉरेस्ट |१.१६०कि.मी. | WT. मा.- 02 चा लिंक 
ऑफिस चौक -गुरुव्दारा गेट रस्ता क्र. २ 
नं. १ ते रणजितसिंह मार्केट 
(भगतसिंग चौक)-केळी | १.०४० कि.मी. 
मार्केट चौक (डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक)- 
कर्बस्तानच्या घर बाजूने- 
उददूंघरापर्यंत 
एकूण २.२०० कि.मी. 
४. देगळूर रोड (Crusher | १.८७४कि. मी. प्र.रा. मा. -02 चा लिक 
Road) ते केळी मार्केट चौक रस्ता क्र. ३ 
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
चौक) ते बर्की चौक ते दरबार 
मस्जीद-किल्ला-नाव घाट 
एकूण १.८७४ कि.मी. 
३. उमरा (कळमनुरी) ।१. लातूर फाटा (आंबेडकर | 2.900 कि. मी. रामा-२५६ लिक रस्ता 
साडेगाव-बोल्डा- चौक) ते ढवळे कॉर्नर क्र.१ 
कुरुंदा-वसमत- महाराणा प्रताप चौक- |।१.७०० कि.मी. 
आळेगाव-निळा- अण्णभाऊ साठे सभागृह- 
नांदेड वाघाळा रस्ता । हडको पाण्याची टाकी ते 
रामा-२५६ उस्मान नगर रोड (NH) 
एकूण ३.८०० कि.मी. 
२. रवी नगर चौक ते लातूर | १.००० कि.मी.  । रामा-२५६ लिक रस्ता 
रोड पोलीस चौकी क्र.२ 
साई कमान ते वसरणी ते | 2.484 कि.मी. 
मुख्य रस्ता 
एकूण २.५४५ कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७२/नियोजन-२ 


४. तिसगांव- अमरापूर | १. अण्णाभाऊ साठे चौक- | ०.६९० कि.मी. रामा-६१ लिंक रस्ता 
शेवगाव-पैठण-अंबड- । खालसा हायस्कूल आरयुबी क्र. ४ मध्ये समावेशन 
धनसावंगी- ते देगळूर नाका 
कुंभारपिंपळगाव 
आष्टी-पाथरी पोखर्णी- | बाफना टी पॉईंट ते जुना १.३९९ कि.मी. 
पुर्णा-नांदेड रस्ता | मोंढा 
रामा-६१ एकूण २.०८९ कि.मी. 
२. अण्णाभाऊ साठे १.८०० कि.मी. रामा-६१ लिक रस्ता 
चौक-हिंगोली गेट ROB- क्र.७ 
यात्री निवास पोलीस चौकी ते 
फॉरेस्ट ऑफिस ते महावीर 
चौक Multipurpose 
Highschool ते बंदा घाट 
एकूण १.८०० कि.मी. 
आनंद TR ale ते ०.७७५ मि. मी. रामा-६१ लिक रस्ता 
महादेव दालमिल (VIP Road) क्र.८ 
एकूण २६.८८३कि .मी. 


५. वरील प्रमाणे रस्ते समावेशन व लिंक रस्त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील 
(१) रा.मा. २४७ ची लांबी २८.३६-८.२०न३६.५६कि.मी इतकी होईल. 
(२) प्र.रा.मा.-२ ची लांबी ३४२.७५०--७.६७४--३५०.४२४ कि. मी. होईल. 
(३) रा.मा.२५६ ची लांबी १००.७०-- ६.३४५ 5१०७.०४५ कि.मी. होईल 


वरील प्रमाणे एकूण २६.८८३ कि.मी. रस्ते लांबी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
खालील अटीच्या अधीन राहून वर्गीकृत करून समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


१. जमिनीसह रस्त्यांची मालकी पूर्णपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील. 

२. रस्त्याच्या या लांबीमध्ये शासनाच्या मालकीच्या रुंदीतील भागात अतिक्रमण झाले 
असल्यास ते काढण्याची जबाबदारी नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिकेची राहील. 

३. वर्गीकृत करण्यात येणाऱ्या रस्त्यावर शासन निर्णय क्र.टिपीएस १८१९/अनौसं-३६/ १९/ 
नवि-१३ नगर विकास विभाग दिनांक ०५/०८/२०१९ प्रमाणे पथवर्ती नियम लागू राहतील. 

४. नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या रस्त्याच्या लगत बांधकाम 
परवानगी देत असतांना नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टीपीएस-१८१९/अनौसं-३६/ 
१९/नवि-१३ दिनांक ०५/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयाचे पालन करावे. याबाबतचे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७२/नियोजन-२ 


षु. 


नाहरकत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांच्याकडून प्राप्त करून 
घेणे बंधनकारक असावे, 

वर्गीकृत होत असलेल्या रस्त्याच्या पथ किनारवर्ती क्षेत्रात पुतळा/स्मृतिस्तंभ व तत्सम 
स्वरूपाची स्मारके उभारता येणार नाहीत. तसेच रस्त्यांना मान्यवरांची नावे देता येणार 
नाहीत. 


. वरील सस्ते वर्गीकृत व हस्तांतरित करण्यापूर्वीचे व त्यावरील अतिक्रमणे/लीज 


बांधकामे/कंत्राटे अथवा इतर संलग्न विषयाचे मा.न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्याची 
जबाबदारी नांदेड-वाघाळा Bex महानगरपालिकेची राहील. वरील विषयाबाबत 
मा.न्यायालयीन आदेशा असल्यास त्याचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता नांदेड-वाघाळा 
शहर महानगरपालिकेने घ्यावी. 


. सस्ते हस्तांतरणासाठी शासनाकडून कोणतेही मुल्य दिले जाणार नाही. या रस्त्यावरील 


भूसंपादन प्रकरणे व देय रक्‍कम अंतिम करूनच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
हस्तांतरित करावी. भविष्यामध्ये व भूसंपादनाच्या अनुषंगाने वरील रस्त्यावर कोणताही 
वाद झाल्यास, मा.न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नांदेड- 
वाघाळा शहर महानगरपालिकेची असेल. 


. शासनाकडून वरील रस्ते वर्गीकृत झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष हस्तांतरण झालेल्या दिनांकापर्यंत 


या रस्त्यांची देखभाळ व दुरुस्ती, सुधारणा आणि रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी (स्वखर्चाने) नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड यांची असेल. वरील 
रस्त्यावर न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिका यांची असेल. 


. भविष्यात काही अपरिहार्य कारणांमुळे मा.न्यायाळयाचे तसेच, शासनाचे निर्देशा/ आदेशा/ 


सूचना नांदेड- वाघाळा शहर महानगरपालिकेवर बंधनकारक असतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६१९३९३४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व॒ नावाने 


GANPAT SANDIPAN ; 
KACHARE रं 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१)विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


१६७, 


(78९224, 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७२/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

) आयुक्त, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०)रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


& 


S 


SS 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


